सन 2098-94 या आर्थिक वर्षासाठी धर्मादाय 
संस्थांना धर्मादाय देणगीचे वाटप करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९ 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, 
११ वा, मजला, मुंबई-४००००५. 
दिनांक: ६ सप्टेंबर, २०१४. 


वाचा 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.आरएसी-२५/२०००/सीआर-४१/सेकपी-१, 
दिनांक २३.एप्रिल,२००२. 


शासन निर्णय 

गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ आयोजित केलेल्या अश्वशर्यती मधुन प्राप्त होणारा कर 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. शासनास प्राप्त होणाऱ्या सदर उत्पन्नाच्या अनुषंगाने धर्मादाय 
प्रयोजनासाठी देणग्या देण्याकरिता सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपये 
१,००,००,०००/- (रुपये एक कोटी फक्त) इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. या तरतूदीमधून 
सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविल्यानुसार अनुक्रमांक १ ते २९ धर्मादाय संस्थांना/व्यक्‍तींना 
रु.५९,९८,०००/- (रुपये एकोणसाठ लाख अठयान्नव हजार फक्त) इतकी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ 
देणगी म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. 

२. संबंधित संस्थेने केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे 
त्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात येत आहे, हा निधी त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच 
खर्चाच्या अनुषंगाने * सनदी लेखापाल “ (Chartared Accountant) यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता 
प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर करावे. संबंधित 
नोंदणीकृत संस्थांनी नियमानुसार संस्थेचे लेखापरिक्षन करावे. 

३. कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग (विशेष) हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
राहतील आणि उप सचिव, गृह विभाग (विशेष) हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 

४. याबाबीवर होणारा खर्च मागणी क्रमांक बी-०६, “२२५०-इतर सामाजिक सेवा “(००) 
१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या-संस्थांना देणग्या 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९ 


(२२५० ०२२ ८), ५० इतर खर्च या मुख्य लेखाशिर्षाखाळी सन २०१४-१५ या आर्थीक वर्षाकरिता मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

५. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अंदाज-२०१४/प्र.क्र.११०/अर्थ- 
३, दि.१ जुले, २०१४ मधील तरतुदीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०९०९१५१५२५८३२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prakash 
P rakash Ganpat Deshmukh 
DN: CN = Prakash Ganpat 
Deshmukh, C = IN, S = 
G an p at Maharashtra, O = GOVT. OF 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
DEPARTMENT 


Des h mu kh Date: 2014.09.09 15:37:14 


+05'30" 
(प्र. ग. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र (१), (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई. 

२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थ-४, 

५. अर्थसंकल्प, गृह विभाग, 

६. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), रस्ता सुरक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७. सर्व संबंधित धर्मादाय संस्था/व्यक्‍ती. 

८. निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९ 


सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात रेसकार्स फंडातून मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 
शासन निर्णय क्र.आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९, दि.६ सप्टेंबर, २०१४ चे सहपत्र. 


अ. क्र. संस्थेचे नाव मंजूर रक्‍कम 

| 4 | माळीण दुर्घटना-- पुर्नवर्सन व मदतीकरिता जिल्हाधिकारी, पुणे १२,००,००० 
सन्मती बाल निकेतन, हडपसर, पुणे 4,00,000 
श्री. संत यादवबाबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, राळेगण सिध्दी, ता.पारनेर | 2,00,000 
जि. अहमदनगर 

४ | महारोगी सेवा समिती, आनंदवन, ता.वरोरा जि.चंद्रपूर ५,००,००० 

५ | dared शिक्षण संस्था, कुडाळ, जि.सिंधुदुर्ग २,००,००० 

६. । श्री शिव शक्‍ती एज्यूकेडान सोसायटी, चिंचोली बु.ब्रम्हपुरी, चंद्रपूर २५,००० 

७ । पोलीस प्रशिक्षण केद्र, तुरची, तासगांव, जि.सांगली ५,००,००० 

८ jase मागासवर्गीय बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, आगळगांव, | ५०,००० 
ता.कवठेमहांकाळ जि. सांगली 

र Senior Office Superintendent of the Add D.G.of Police (Traffic) | ९,९०,००० 
Maha. State 

१० | कस्तुरबा युथ ऑर्गनायजेडन, अकोला ४०,००० 

aa प्रा. पी.आर. पाटील (सुलभ सार्थ ज्ञानेश्वरी, प.पू.ह.भ.प. बाबूरावदादा | 9,40,000 
वडगावकर यांचे ग्रथ छपाईकरिता) दत्तमाळ, ता.तासगांव, जि. सांगली. 

१२ | कु. WHR बाळु आलेकर, पी.व्ही.पी. महाविद्यालय, कवठेमहांकाळ, जि. | ५०,००० 
सांगली. 

१३ | पिंगळा देवी सार्वजनिक वाचनालय, नेरपिंगळाई, ता.मोशी | २०,००० 
जि.अमरावती 

१४ | a. ज्ञानेश्वर माऊली बहुउद्देशिय सेवाभावी संस्था, ओझर खुर्द, | ५०,००० 
ता.संगमनेर जि.अहमदनगर 

१५ । धो.आ.सातव उर्फ कारभारी आण्णा चॅरिटेबल फाऊंडेशन, बारामती, पुणे | ४०,००० 

१६ श्री. उत्तम कृष्णा रांजणे, मु.पो.रांजणी ता.पळूस जि.सांगली २०,००० 

१७ । श्री. शशिकांत विलासराव पवार, रांजणी कवठेमहांकाळ, जि.सांगळी  । २५,००० 

१८ | श्री. विलास राजाराम कासार, खुजगांव, तासगांव जि.सांगली २५,००० 

१९ | घरकुल पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट, प्रभात कॉलनी, सांताक्रुझ पूर्व, मुंबई  । ४०,००० 

२० | at. संजय मारुती कचरे, गुरु निवास, बांगडवाडी, मुंबई २०,००० 

29. श्री. सदानंद खोपकर, सीमंत खोपकर, न्यू टिळकनगर, चेंबूर, मुंबई ३३,००० 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आरएसी-०६१४/प्रक्र.५६/विशा-९ 


अ. क्र. संस्थेचे नाव मंजूर रक्‍कम 
२२ श्रीमती गिता गवळी, महेश पाटील चाळ क्र.५, नेशनल स्कुल जवळ, | २०,००० 
दिवा पूर्व, ठाणे 
23. | कुष्ठरोग निवारण समिती, शांतिवन, नेरे ता.पनवेल जि.रायगड ५,००,००० 
२४ | रयत शिक्षण संस्थेचे भिमाशंकर विद्या मंदीर व श्री. टी.एस. बोराडे | २,००,००० 
कनिष्ठ महाविद्यालय, शिनोली ता.आंबेगाव जि.पुणे 
२५ । पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर स्मारक समिती, सांगली २,००,००० 
२६ | इंदापूर तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कला वाणिज्य महाविद्यालय, | १,००,००० 
इंदापूर, जि.पुणे 
२७ | श्रीमती लक्ष्मी हनुमंतराव हरडे, वैशाली नगर, एमआयडीसी हिंगणा | ५०,००० 
रोड, नागपूर (मुलगी अंध झालेली आहे अपघाताने) 
२८ | तात्यासाहेब खंडेराव सोनवणे विद्यालय, Pat, ता.शिरुर जि.पुणे. (श्री | १,५०,००० 
म्हसोबा शिक्षण प्रसारक मंडळ, निमगांव म्हाळुंगी, पुणे) 
२९ श्री. ता. भा. गौड, सहायक पोलीस आयुक्‍त (निवृत्त), पेडणेकर रोड, | १,००,००० 
परेल, मुंबई यांचे ठगांच्या दुनियेत या पुस्तकाकरिता. 
एकुण (रुपये एकोणसाठ लाख अठयान्नव हजार फक्त) ५९,९८,००० 


Prakash 
Ganpat 


Digitally signed by Prakash 
Ganpat Deshmukh 

DN: CN = Prakash Ganpat 
Deshmukh, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVT. 
OF MAHARASHTRA, OU = 


DeSAMUKHN beie:20%4 08:08 18:37:40 


+05'30' 


(प्र. ग. देशमुख) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


